मार्ग प्रकल्प उपविभाग, रोहा हा उपविभाग 
राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पेणकडे वर्ग 
करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.१२/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-२७ डिसेंबर, २०१९ 


संदर्भ:- १) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे क्र. मुअराम/ 
का-४(आस्था)/पुनर्रचना/५२५/२०१९ दि. १४ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीचे पत्र 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे 
क्र. मुअ(को)/परिमंडळ/३१३९ दि. २७ सप्टेंबर, २०१९ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पेण या विभागांतर्गतची कामे जलदगतीने व वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने 
अधिकचा उपविभाग राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पेण या विभागाकडे वर्ग करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांच्या अधिपत्याखाळील 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रायगड अंतर्गतच्या मार्ग प्रकल्प विभाग, महाडच्या अंतर्गत कार्यरत मार्ग 
प्रकल्प उपविभाग, रोहा या उपविभागाचे नामाभिधान राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग, रोहा (मुख्यालय - रोहा) 
असे करून सदर उपविभागीय कार्यालय त्यांचेकडील मंजूर कर्मचारी वर्गासह मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय 
महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, कोकण 
भवन, नवी मुंबई अंतर्गतच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पेण या विभागाकडे शासनावर कोणताही अधिकचा 
खर्च पडणार नाही या अटीच्या अधीन राहून वर्ग करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.१२/प्रशासन-१ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१२२७१२१८२६०२१८ असा आहे. हा 
आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e igitally signed by Nisha Manoh hajan 
N | S h a M a Nn O h a I DN: c=IN, o=Governmen it Of Maharashti =PWD, 
postalCode=400032, st=Mah. 
4.20=9a9f1749dec86c69520dc99c8a73d64e830153ee031b1b 
93c743e21a94cd3e93, 


bs INumber=78a137191efea41da17c39ba5785218ceb91615a2 
a h a a Nn fe9adace7540ad0ac40f348, cn=Nisha Manohar Mahajan 
Date: 2019.12.27 12:25:42 +05'30" 


(नि. म. महाजन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- १. मा. मुख्यमंत्री (महाराष्ट्र राज्य) यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
४. अ. मु.स., सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५. सचिव (रस्ते) व . सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
६. प्र. महाळेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
८. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.८ 
९. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. 
१०. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 
११. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रायगड. 
१२. मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१३. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. संचालक, SE व कोषागारे, मुंबई. 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, वान्द्रे (पूर्व, मुंबई. 
१७. कार्यासन प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


